१३ वा वित्त आयोग: “न्यायिक अधिका-यांचे 
प्रशिक्षण” या घटकाखाली उपलब्ध अखर्चित 
निधीमधून महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन येथे 
ई-क्लासरुम, प्रेक्षाग्हातील ध्वनी प्रणाली 
नुतनीकरण व ०६ वर्गकक्षातील नवीन ध्वनी प्रणाली 
तसेच ऑडिओ-व्हिडिओ प्रणाली बसविण्याकरीता 
येणा-या रु.३.९५ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चाच्या 
प्रस्तावास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र. १६/का. ७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक : १० मार्च, २०२३. 


संदर्भ :- १) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 5.&3./१४५"7७/१३९/२०२२-२३ दि.१९.०१.२०२३ 
२) मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. 5.&3./१४"७/१४६/२०२२-२३ दि.०६.०२.२०२३ 
३) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण २०२३/प्र.क्र.७/२३/कोषा.प्रश्ा.५ 
दि.०९.०२.२०२३ 
४) दि.२३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी घेण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या 
बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) विधि व न्याय विभाग समक्रमांकाचे शासन पत्र दि.०९.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत “न्यायिक अधिका-यांचे प्रशिक्षण” या घटकाखाली 
सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन यांचेकडील उपलब्ध निधीमधून महाराष्ट्र 
न्यायिक अकादमी, उत्तन, जिल्हा ठाणे येथे ई-क्लासरुम, प्रेक्षागृहातीळ ध्वनी प्रणाली नुतनीकरण 
व ०६ वर्गकक्षातील नवीन ध्वनी प्रणाली तसेच ऑडिओ-व्हिडिओ प्रणाली बसविण्याकरीता येणाऱ्या 
रु.३.९५ कोटी इतक्या रकमेचा अंदाजित खर्च भागविण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने 
संदर्भ क्र. १ व २ येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिवांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या दि.२३.०२.२०२३ रोजीच्या बैठकीसमोर 
मान्यतेस्तव सादर करण्यात आला असता, उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने त्यास मान्यता दिली 
आहे. उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीच्या निर्णयानुसार, सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने माहिती 
तंत्रज्ञान संचालनालयाचे अभिप्राय घेण्यात आळे आहेत. तसेच, सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 येथील शासन परिपत्रकातील निर्बंधांमधून सूट देण्यास वित्त विभागाने 
सहमती दर्शविली आहे. यानुसार, सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र. १६/का. ७ 


शासन निर्णय :- 

१३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत “न्यायिक अधिका-यांचे प्रशिक्षण” या घटकाखाली 
निधीमधून महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन, जिल्हा ठाणे येथे ई-क्लासरुम, प्रेक्षागृहातील ध्वनी 
प्रणाली नुतनीकरण व ०६ वर्गकक्षातील नवीन ध्वनी प्रणाली तसेच ऑडिओ-व्हिडिओ प्रणाली 
बसविण्याकरीता येणाऱ्या रु.३.९५ कोटी (अक्षरी रुपये तीन कोटी पंच्याण्णव लक्ष फक्त) इतक्या 
रकमेच्या अंदाजित खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्रस्तावाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :- 


Sr. 


व्ह Particulars Rate Quantity Amount 

0. 

1 E-Classroom —  Smart| Rs.1.50 Crore | E-Classroom — | Rs.1.50 Crore 
Digital Classroom (Approx) Smart Digital | (Approx) 

Classroom 

2 New Sound System कात Rs.0.20 Crore | For 6 Classrooms Rs.1.20 Crore 
Audio & Video System (Approx) each (Approx) 

3 Auditorium with Active | Rs.1.25 Crore | 1 Auditorium with | Rs.1.25 Crore 
LED (Approx) Active LED (Approx) 

Total Rs.3.95 Crores 
(Approx) 


३. सदर प्रस्तावांतर्गत खरेदी उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या दि.२४.०८.२०१७ व 
दि.०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार विहित पद्धतीचे पालन करुन 
करण्यात यावी. 

४.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च हा "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान, ८००, इतर खर्च (00)(02) 
न्यायदानात अधिक सुधारणा करण्यासाठी १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार अनुदान 
(केंद्रीय सहाय्य) (२०१४ ०४५९)” या लेखाशीर्षातील "१३-कार्यालयीन खर्च” या उदिष्टांतर्गत 
संबंधित वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 

५. याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास व महाळेखापाल कार्यालयास सादर 
करण्यात यावे. 

६. सदर शासन निर्णय दि.२३.०२.२०२३ रोजीच्या मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील 
उच्चस्तरीय संनियत्रण समितीने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन तसेच वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ 
क्र.२६७/२०२३/व्यय-५, दि.०३.०३.२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र. १६/का. ७ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२३०३१०१७०६५२३५१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NITIN V JIWANE 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 
१) मा. उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


AD 


) 

) मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

) सह संचालक, महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी, उत्तन, जि. ठाणे, 
) प्रबंधक (वित्त व अर्थसंकल्प), उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


AN 


०८ 


o~ 


4 


£58) 


महालेखापाल -१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

वित्त विभाग (व्यय-५/वित्त आयोग कक्ष/अर्थ-११), 

१० कार्यासन अधिकारी (कार्या. ९/२३/२४/२५), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
99) निवडनस्ती-का.७. 


&. 


८ 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


